वित्त विभागाच्या अधिपत्याखालील संचालनालय, लेखा व 
कोषागारे व अधिनस्त कार्यालयांकरिता राज्यस्तरीय वाहन 
आढावा समितीने दिलेल्या मान्यतेनुसार वाहने अनुज्ञेय 
करणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 


वित्त विभाग 
शासन निर्णय क्र.संकिर्ण-२०१८/प्र.क्र.७७/कोषा प्रशा-४, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : ३ ऑक्टोबर, २०२३ 
वाचा :- १. वित्त विभाग, शासन पत्र क्र.वाहन-१०००/प्र.क्र.६५/२००१/विनियम, दि.१०.०९.२००१ 

२. वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र.वाहन-२०१३/प्र.क्र.६/२०१३/कोषा प्रशा-४,दि.२४.१२.२०१३ 

३. वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र.संकिर्ण-२०१८/प्र.क्र.७७/कोषा-प्रशा-४, दि.१४.१.२०२० 

४. वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र.सेवाप्र-२०१९/प्र.क्र.१९४/कोषा-३, दि.१५.१२.२०२१ 

५. लेखा व कोषागारे संचालनालयाचे क्र.संलेको-२०२२/प्रश्ञा कोषा/कार्या-५/नवीन वाहन खरेदी/ 

१००/४५५, दि.२०.१.२०२३ चे पत्र 

प्रस्तावना-: 

उपरोक्त “वाचा * मधील क्रमांक २ येथील शासन निर्णयान्वये राज्यस्तरीय वाहन आढावा समितीने दिलेल्या 
मान्यतेनुसार संचालनालय, लेखा व कोषागारे, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई व अधिनस्त कार्यालयांच्या आस्थापनेवरील 
अधिकारी/कर्मचारी यांच्या कर्तव्य व जबाबदाऱ्यांचा विचार करुन अशा पदांकरिता लेखा व कोषागारे संचालनालय, 
महाराष्ट्र राज्य, मुंबई या कार्यालयास ४ वाहने तसेच अधिनस्त ६ प्रादेशिक कार्यालयांना प्रत्येकी १ याप्रमाणे ६ वाहने 
व अधिदान व लेखा कार्यालय, मुंबई यांचेसाठी १ वाहन याप्रमाणे एकूण ११ वाहने अनुज्ञेय करण्यात आली आहेत. 

तसेच उपरोक्त “वाचा * मधील क्रमांक ३ येथील झासन निर्णयान्वये राज्यस्तरीय वाहन आढावा समितीने 
दिलेल्या मान्यतेनुसार, जिल्हा कोषागार कार्यालयांच्या अधिनस्त काही उप कोषागार कार्यालये आदिवासी 
लोकसंख्या असलेल्या वनव्याप्त, नक्षलग्रस्त क्षेत्रात समाविष्ट आहेत. सदरचे तालुके अतिशय दुर्गम व डोंगराळ 
भागात मुख्यालयापासून दूर अंतरावर असून तेथे सार्वजनिक वाहतुकीच्या सुविधा फारशा उपलब्ध नाहीत. सबब, 
प्रभावी प्रशासकीय नियंत्रणाच्या दृष्टीने अशा १४ जिल्हा कोषागार कार्यालयांना पहिल्या टप्प्यामध्ये जीप या 
प्रकारातील वाहने अनुज्ञेय करण्यात आली आहेत. 

त्यास अनुसरुन दुसऱ्या टप्प्यामध्ये कार्यालयीन वापरासाठी उपरोक्त “वाचा ' मधील क्रमांक ५ येथील लेखा 
व कोषागारे संचालनालयाच्या विनंतीस अनुसरुन उर्वरित २० जिल्हा कोषागार कार्यालयांसाठी २० वाहने तसेच 
राज्य अभिलेख देखभाल अभिकरण, मुंबई कार्यालयासाठी १ वाहन अशी एकूण २१ वाहने अनुज्ञेय करण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधिन होती. 


शासन निर्णय:- 


राज्यस्तरीय वाहन आढावा समितीने दिलेल्या मान्यतेनुसार संचालनालय, लेखा व कोषागारे, महाराष्ट्र 
राज्य, मुंबई यांच्या अधिपत्याखालील २० जिल्हा कोषागार कार्यालयांसाठी २० वाहने तसेच राज्य अभिलेख देखभाल 
अभिकरण, मुंबई या कार्यालयासाठी १ वाहन अशी एकूण २१ वाहने अनुज्ञेय करण्यात येत आहेत. उपरोक्त “वाचा * 
मधील क्रमांक ४ येथील शासन निर्णयातील पदांच्या आकृतिबंधातील मंजूर २९ वाहनचालक पदांव्यतिरिक्‍त १७ 


शासन निर्णय क्रमांकः २०१८/प्र.क्र.9७/कोषा प्रश्ा-४, 


वाहनचालक पदे बाह्ययंत्रणेद्दारे भरण्यास मान्यता मिळण्याच्या अधीन राहून खालीलप्रमाणे २१ वाहने अनुज्ञेय 
करण्यात येत आहेत. मात्र वाहनचालकांच्या निश्चित उपलब्धतेनंतरच प्रत्यक्ष वाहने खरेदी करता येतील. 


अ. क्र. विभागाचे नांव कार्यालयाचे नांव 
१, सह संचालक, लेखा व कोषागारे, १) कोषागार कार्यालय, रत्नागिरी 
कोंकण विभाग, नवी मुंबई २) कोषागार कार्यालय, सि 
२. सह संचालक, लेखा व कोषागारे, पुणे विभाग, पुणे 3) कोषागार कार्यालय, सातारा 
४) कोषागार कार्यालय, सोलापूर 
५) कोषागार कार्यालय, कोल्हापूर 
३. सह संचालक, लेखा व कोषागारे, ६) कोषागार कार्यालय,धुळे 
नाशिक विभाग, नाशिक ७ कोषागार कार्यालय, जळगांव 
८) कोषागार कार्यालय, अहमदनगर 
४. सह संचालक, लेखा व कोषागारे, छत्रपती संभाजीनगर | ९) कोषागार कार्यालय, जालना 
विभाग, छत्रपती संभाजीनगर १०) कोषागार कार्यालय, परभणी 
१) कोषागार कार्यालय, हिंगोली 
१२) कोषागार कार्यालय, बीड 
१३) कोषागार कार्यालय, उस्मानाबाद 
१४) कोषागार कार्यालय, लातूर 
ष्‌. सह संचालक, लेखा व कोषागारे, अमरावती विभाग, १५) कोषागार कार्यालय, अकोला 
अमरावती १६) कोषागार कार्यालय, बुलढाणा 
१७) कोषागार कार्यालय, वाशिम 
& सह संचालक, लेखा व कोषागारे,नागपूर विभाग, १८) कोषागार कार्यालय, वर्धा 
नागपूर १९) कोषागार कार्यालय, चंद्रपूर 
२०) कोषागार कार्यालय, भंडारा 
9 राज्य अभिलेख देखभाल अभिकरण, मुंबई २१) राज्य अभिलेख देखभाल अभिकरण, मुंबई 
२. सदर झासन निर्णय, वित्त विभाग, अनौपचारिक संदर्भ क्र.३२७/२०२३/विनियम, दि.३०.०८.२०२३ अन्वये 


दिलेल्या सहमतीनुसार व मान्यतेने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


३. 


राज्यस्तरीय वाहन आढावा समितीने दिलेल्या मान्यतेनुसार लेखा व कोषागारे संचालनालय व अधिनस्त 


कार्यालयांकरिता मंजूर करण्यात आलेल्या एकूण ४६ वाहनांचा तपशिल परिशिष्ट-अ मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे आहे. 


४. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashatra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध असून 


त्याचा संगणक सांकेतांक २०२३१००३१७०६५९७५०५ असा आहे. सदर शासन निर्णय डिजिटल स्वाक्षरीने काढण्यात 
येत आहे. 


प्रत, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नांवाने 


DR RAJENDRA 
UTTAMRAO GADEKAR 


tally signed by DR RAJENDRA UTTAMRAO GADEKAR 


DEPARTMENT, 


प 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=FINANCE 


2.5.4.20=b8e8c3a034acb70f 1 6af6f8 1 c69ca038ff6f25ff7 8cfc9e6d8 15fd95b5 


367007, postalCode=400032, st=M 


( डॉ. राजेंद्र MSH) 
शासनाचे उप सचिव 


१. प्रधान सचिव व मुख्य राजशिष्टाचार अधिकारी, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
२. अपर मुख्य सचिव (वित्त विभाग) तथा अध्यक्ष, राज्यस्तरीय वाहन धोरण आढावा समिती, मंत्रालय, मुंबई 


INumber=37A42E182BACE4C 1 29ABBEBS4E27836D32D401560638F64 
4A547867205474EE5, cn=DR RAJENDRA UTTAMRAO GADEKAR 


पृष्ठ ५पैकी 2 


शासन निर्णय क्रमांकः २०१८/प्र.क्र.9७/कोषा प्रशा-४, 


३. अपर मुख्य सचिव (प्र.सु.), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
४. परिवहन आयुक्‍त, सदस्य सचिव, राज्यस्तरीय वाहन धोरण आढावा समिती 
५. सचिव (व्यय), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
६. संचालक, शासकीय परिवहन सेवा, मुंबई 
७. नियंत्रक, प्रशासकीय परिवहन सेवा, वरळी, मुंबई 
८. प्रधान महालेखापाल (लेखा परीक्षा)-१, महाराष्ट्र, मुंबई 
. प्रधान महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-१, महाराष्ट्र, मुंबई 
१०. महालेखापाल (लेखापरीक्षा)-२, महाराष्ट्र, नागपूर 
११. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-२, महाराष्ट्र, नागपूर 
१२. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, वांद्रे, मुंबई 
१३. संचाळक, लेखा व कोषागारे संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
१४. सह संचालक, लेखा व कोषागारे, कोकण/पुणे/नागपूर/औरंगाबाद/नाशिक/ अमरावती. 
१५. उप संचालक, राज्य अभिलेख देखभाल अभिकरण, मुंबई 
१६. अधिदान व लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 
१७. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, 
१८.अवर सचिव, वित्त विभाग/विनियम, मंत्रालय, मुंबई. 
१९. निवड नस्ती/कोषा प्रहा-४ 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः २०१८/प्र.क्र.9७/कोषा प्रशा-४, 


वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र.संकिर्ण-२०१८/प्र.क्र.७७/कोषा प्रशा-४, दिनांक ०३ ऑक्टोबर, 2023 सोबतचे सहपत्र 
परिशिष्ट-अ 


वाहन आढावा समितीने दिलेल्य कार्यालयाचे नांव मंजूर वाहने 
मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात 
आलेला शासन निर्णय क्रमांक, 
दिनांक 
वित्त विभाग, शासन निर्णय संचालनालय, लेखा व कोषागारे, म.रा., मुंबई 
क्र.वाहन-२०१३/प्र.क्र.६/२०१३/ ।अधिदानव लेखा कार्यालय, मुंबई 
कोषा प्रशा-४, दि.२४.१२.२०१३ सहसंचालक, लेखा व कोषागारे, कोकण विभाग 
सहसंचालक, लेखा व कोषागारे, पुणे विभाग 
सहसंचालक, लेखा व कोषागारे, नाशिक विभाग 
सहसंचालक, लेखा व कोषागारे, औरंगाबाद विभाग 
सहसंचालक, लेखा व कोषागारे, अमरावती विभाग 
सहसंचालक, लेखा व कोषागारे, नागपूर विभाग 
वित्त विभाग, शासन निर्णय कोषागार कार्यालय, रायगड 
क्र.संकिर्ण-२०१८/प्र.क्र.७७/ कोषागार कार्यालय, पालघर 
कोषा प्रशा-४, दि.१४.१.२०२० कोषागार कार्यालय, ठाणे 
कोषागार कार्यालय, पुणे 
कोषागार कार्यालय, सांगली 
कोषागार कार्यालय,नाशिक 
कोषागार कार्यालय, नंदूरबार 
कोषागार कार्यालय, औरंगाबाद 
कोषागार कार्यालय, नांदेड 
कोषागार कार्यालय, अमरावती 
कोषागार कार्यालय, यवतमाळ 
कोषागार कार्यालय,नागपूर 
कोषागार कार्यालय, गडचिरोली 
कोषागार कार्यालय, गोंदिया 
वित्त विभाग, शासन निर्णय कोषागार कार्यालय, रत्नागिरी 
क्र.संकिर्ण-२०१८/प्र.क्र.७/ कोषागार कार्यालय, सिंधुदूर्ग 
कोषा प्रश्ा-४, दि.०३.१०.२०२३ कोषागार कार्यालय, सातारा 
कोषागार कार्यालय, सोलापूर 
कोषागार कार्यालय, कोल्हापूर 
कोषागार कार्यालय, धुळे 
कोषागार कार्यालय, जळगांव 
कोषागार कार्यालय, अहमदनगर 
कोषागार कार्यालय, जालना 
कोषागार कार्यालय, परभणी 
कोषागार कार्यालय, हिंगोली 
कोषागार कार्यालय, बीड 
कोषागार कार्यालय, उस्मानाबाद 


o 


‘al लि, -O/ की -O} -9O/ -O/ ~O/ ~O|] -O} -O} -O/ ली ~O| 0} -O} -O} -O/ 0] -O| -O} जि ल्क ज्ये. -O} -O} ळी की 0 ae) Ee) Ee) ae) ae) 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः २०१८/प्र.क्र.9७/कोषा प्रशा-४, 


वाहन आढावा समितीने दिलेल्य र्यालयाचे नांव मंजूर वाहने| 

मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात 

आलेला शासन निर्णय क्रमांक, 
दिनांक 


कोषागार कार्यालय, लातूर 
कोषागार कार्यालय, अकोला 
कोषागार कार्यालय, बुलढाणा 
कोषागार कार्यालय, वाशिम 
कोषागार कार्यालय, वर्धा 
कोषागार कार्यालय, चंद्रपूर 
कोषागार कार्यालय, भंडारा 
राज्य अभिलेख देखभाल अभिकरण, मुंबई 
एकूण वाहने 


-O/ -० | 0} -O} -9|-9| -0 | —O 


०८ 
नटी 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


